मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प, पुणे 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र 
मंडळ, पुणे यांचे अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, जलविद्युत विभाग क्र.२, पुणे हे कार्यालय व 
त्या अंतर्गत उपविभागीय कार्यालयातील नियत 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते 
दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१९/प्र.क्र.४८/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५.०४.२०१९. 


संदर्भ : १) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे पत्र क्र. मुअ 
(स्था)/ जविप्रवगुनि/आ.३/(७१/२०१६)/३६४/सन २०१९, दिनांक २७.०२.२०१९. 
२) शासन निर्णय HATH ASS २०१८/प्र.क्र.१/ज.वि., दिनांक २३.१०.२०१८. 
शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत विभाग 
क्रमांक २ व त्याखालील उपविभागीय कार्यालयांतील ३० नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 
०१.०३.२०१९ ते दिनांक ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे.) 


२. या पदांवर होणारा या आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र.आय.३, २८०१ वीज, ८० सर्वसाधारण, ००४- संशोधन व 
विकास, (०२) सर्वेक्षण व अन्वेषण - आस्थापना (०२)(०६) अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे 
(कार्यक्रम) (२८०१ २५७१)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
29.02.2098 अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव 
यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१९०४०५१४४१५०५७२७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Dnyandeo 


Ananda Bagade 
सोबत:- विवरणपत्र. (ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित 
१. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/ 2, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ 2, मबई / नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.४८/जवि 


३. मुख्य अभियंता (स्थापत्य) जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे 

४. अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे. 

५. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
६. कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत विभाग क्र. २, पुणे (५ प्रती) 

७. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.४८/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०१९/प्र.क्र.४८/ ज.वि., दि.०५.०४.२०१९ चे 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 


विवरणपत्र क्रमांक-१ 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव पदाचे नाव पदांची 
संख्या 

7 जलविद्युत विभाग क्र.२,पुणे । भांडारपाल 1१ 
३८ वरिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक i आ. || 

विभागीय लेखापाल [ = 

एकूण पु 

२ जलविद्युत स्थापत्य वरिष्ठ लिपिक | a 
उपविभाग क्र.१,पुणे एकूण Lo 

3 जलविद्युत स्थापत्य स.अ.श्रे /उ.वि.अभि/अधि | १ | 
उपविभाग क्र.२,पुणे वरिष्ठ लिपिक Pod 
सहाय्यक आरेखक a 

टंकलेखक Lo | 

शिपाई a 

एकूण पु 

8 जलविद्युत स्थापत्य सर्वेक्षण ।स.अ.श्रे/उ.वि.अभि/अधि | १ | 
उपविभाग क्र.४,पुणे क.अ. / शा.अ./स.अ.श्रेणी २ ३ 

वरिष्ठ लिपिक a 

टंकलेखक — ओं 

शिपाई aa 

चौकीदार |. ह. | 

एकूण ८ 

षु उपविभागीय स.अ.श्रे.१/उ.वि. अभि / अधि Le 
अभियंता,जलविद्युत स्थापत्य | क.अ. / शा.अ./स.अ.श्रेणी 2 8 

सर्वेक्षण उपविभाग क्रमांक ६, | वरिष्ठ लिपिक (_ अ | 

आष्टा मुख्यालय सांगवी ,पुणे | कनिष्ठ लिपिक Le 

वाहन चालक Pd 

शिपाई २ 

चौकीदार शिक शि 

एकूण a वे! 
एकूण पदे ३० 

Dnyandeo  ::मा-- 


4d443607916435f8516, 


INumber=857832272f9c6e57a4d72f8a22cf41cccb1c816e7 
Nn a Nn a a g a e 374da487ed5ee3e377def65, cn=Di ‘0 Anand di 


Date: 2019.04.05 14:53:11 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


